महाराष्ट्र शासन 


सहायक कार्यकारी अभियंता या 
संवर्गातून कार्यकारी अभियंता 
(स्थापत्य) या संवर्गात पदोन्नती व 
पदस्थापना. 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग 


शासन आदेडा क्रमांकः पदोन्न-११२३/ प्र.क्र.२२०/सेवा-१ 


मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 


मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : २४ जुले, २०२४ 


संदर्भ :- पाटबंधारे व वीज विभाग, शासन निर्णय क्र.जीएबी-१०७०-ई(१), दि.१९.१२.१९७०. 


शासन Beat :- 


सार्वजनिक बांधकाम विभागातील प्रशासकीय नियंत्रणाखालील सहायक कार्यकारी अभियंता 
(वेतसंरचना एस-२०: रु.५६१००-१७७५००) या निम्न संवर्गातील अधिकाऱ्यांना संदर्भाधिन शासन निर्णयान्वये 
विहित केलेल्या सेवाप्रवेश नियमानुसार, कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) (वेतनसंरचना एस-२३ : रु. ६७७००- 
२०८७००) या वरिष्ठ संवर्गात सन २०२३-२४ च्या नियमित निवडसूचीमध्ये ज्येष्ठतेनुसार, निव्वळ तात्पुरत्या 
स्वरुपात पदोन्नती देण्यात येत आहे. तसेच, कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) म्हणून त्यांची पदस्थापना त्यांच्या 
नावासमोर स्तंभ ६ मध्ये दर्शविलेल्या पदावर करण्यात येत आहे. 


अ. । ज्येष्ठता क्रमांक | अधिकाऱ्याचे नाव व सध्याची पदस्थापना वाटप झ पदोन्नतीने पदस्थापनेचे ठिकाण 
क्र. | वदिनांक प्रवर्ग महसूली 
विभाग 
(१) (२) (३) (४) (५) (६) 
| १४ श्री. एकनाथ संदिप | सा.बां. उपविभाग, वरुड, गि जिल्हा परिष पार्वजनिव 
०२.०७.२०२४ | तळेले (इ.मा.व.) अमरावती. बांधकाम) विभाग, बुलडाणा. 
(रिक्‍त पदी) 
२ १५ श्री. शुभम सुशील जोशी | सा.बां. उपविभाग, कारंजा, bal कार्यकारी अभियंता, विशेष प्रकल्प 
०२.०७.२०२४ | (खुला) लाड, वाशिम. (सा. बां.) विभाग, यवतमाळ 
(रिक्‍त पदी) 
3 १६ श्री. अमर मच्छिंद्र | सा.बां. उपविभाग, सांगली. पुणे 
०२.०७.२०२४ | नलबडे (खुला) 
४ १७ श्री. युवराज सुखदेव | सा.बां. उपविभाग, ; पुणे कार्यकारी अभियंता,महाराष्ट्र राज्य 
०२.०७.२०२४ | कोकरे. (भ.ज.-क) अहमदनगर. रस्ते विकास महामंडळ, मुंबई 
(शिबिर कार्यालय, पुणे) 
(बदलीने रिक्‍त होणाऱ्या पदी) 
५ १८ श्री. रामकृष्ण लिब सा.बां. उपविभाग, धर्माबाद, ra 
०२.०७.२०२४ | गळधर (खुला) नांदेड. संभाजीनगर 
& १९ श्री. सागर किशोर चौधरी | सा.बां. उपविभाग क्र.१, नाशिक जिल्हा परिषद (सा. बां.) (दक्षिण) 
०२.०७.२०२४ | (ALA) येबला नाशिक. विभाग, अहमदनगर. 
(रिक्‍त पदी) 


शासन आदेश क्रमांकः पदोन्न-११२३/ प्र.क्र.२२०/ सेवा-१ 


७ २० . कृष्णा संपत मत | सा.बां. (आदिवासी) aa कार्यकारी अभियंता, महाराष्ट्र 
०२.०७.२०२४ | (इ.मा.व.) उपविभाग क्र.३, कळवण, | संभाजीनगर | ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, नांदेड. 
नाशिक. (रिक्‍त पदी) 
८ २१ श्री.शुभम खुशाल | सार्वजनिव बांधकाम नागपूर कार्यकारी अभियंता, जिल्हा परिषद 
०२.०७.२०२४ | गुंडतवार. (भ.ज.-ब) उपविभाग, समुद्रपुर, जि.वर्धा. (सा. बां.) विभाग, वर्धा. 
(रिक्‍त पदी) 
९ २२ श्री. शंतनु श्रीकांत दुधाडे | सा.बां. उपविभाग, राजापूर, | कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिव 
०२.०७.२०२४ | (इ.मा.व.) रत्नागिरी. बांधकाम विभाग, पांढरकवडा, 
जि.यबतमाळ. 
(रिक्‍त पदी) 
णि २३ श्रीमती सलोनी संजय | सा.बां. उपविभाग, गुहागर, | कोकण-२ = | कार्यकारी अभियंता, मार्ग प्रकल्प 
०२.०७.२०२४ । निकम (खुला) रत्नागिरी. विभाग, महाड, जि. रायगड. 
(रिक्‍त पदी) 
शि १ २४ श्रीमती निलम आत्माराम | उ. का. अ. सार्वजनिव कोकण-२ | कार्यकारी अभियंता तथा पदसिर 
०२.०७.२०२४ | माने (खुला) बांधकाम विभाग, रत्नागिरी. अवर सचिव, सार्वजनिक बांधकाम 
विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
( रिक्‍त पदी) 
१२ २५ श्री. अक्षय आनंदराव | सा.बां. उपविभाग, मोहोळ, 7a कार्यकारी अभियंता, जिल्हा परिष 
०२.०७.२०२४ | यादव (अ.जा.) सोलापूर. संभाजीनगर । (सा.बां.) विभाग, धाराशिव. 
(रिक्‍त पदी) 
१३ २६ श्रीमती पूजा राजेंद्र | सा.बां. उपविभाग, देवरुख, | कोकण-१ = | कार्यकारी अभियंता, डॉ. बाळासाहेब 
०२.०७.२०२४ | इंगवले (खुला) रत्नागिरी. सावंत कोकण कृषी विद्यापीठ, 
दापोली, जि. रत्नागिरी. 
(रिक्‍त पदी) 
१४ २७ श्री. विशाल संपतराव | सा.बां. उपविभाग, अर्धापूर, तत्र ae 
०२.०७.२०२४ | चोपडे. (भ.ज.-क) नांदेड. संभाजीनगर 
१५ २८ श्री.सिध्दार्थ दादाराव | मुंबई रस्ते विकास व प्रकल्प नागपूर महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास 
०२.०७.२०२४ | वाव्हळे (श्री. तात्या | उपविभाग क्र.१, वडाळा. महामंडळ, मुंबई (शि.का.नागपूर) 
दादाराव AES) (रिक्‍त पदी) 
(अ.जा.) 
१६ २९ श्री. अक्षय दिलीप पगारे | सा.बां. उपविभाग, एरंडोल, नागपूर कार्यकारी अभियंता, राष्ट्रीय महाम 
०२.०७.२०२४ । (अ.जा.) जळगांव. विभाग, गडचिरोली. 
(रिक्‍त पदी) 
१७ 30 श्री. अनिल प्रकाश | सा.बां. उपविभाग, बिलोली, नागपूर a 
०२.०७.२०२४ | जाधव (वि.जा.-अ) नांदेड. 
१८ 32 श्री. सुधीर सखाराम | राष्ट्रीय महामार्ग उपविभाग, | कोकण-२ = | कार्यकारी अभियंता तथा पदसिद्ध 
०२.०७.२०२४ । शिंगाडे (अ.ज.) मुरबाड. अवर सचिव, सार्वजनिक बांधकाम 
विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
(बदलीने रिक्‍त होणाऱ्या पदी) 
१९ ३३ श्रीमती क्रःतुजा प्रकाश | प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना, | कोकण-२ | सहायक मुख्य अभियंता, सार्वजनिव 
०२.०७.२०२४ | वंजारी (इ.मा.व.) भंडारा. बांधकाम प्रादेशिक विभाग, मुंबई. 
(रिक्‍त पदी) 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन आदेडा क्रमांकः पदोन्न-११२३/ प्र.क्र.२२०/ सेवा-१ 


२० 38 आकांक्षा नृपनाथ । राष्ट्रीय महामाग उपविभाग, | कोकण-२ | कार्यकारी अभियता, महाराष्ट्र राज्य 
०२.०७.२०२४ | मेश्राम (अ.जा.) महाड. पायाभूत सुविधा विकास महामंडळ, 
मर्यादित, मुंबई. 
२१ ३५ श्री.किशोर श्रीरं ष्रीय महामार्ग उपविभाग, पुणे कार्यकारी अभियंता,महाराष्ट्र राज्य 
०२.०७.२०२४ । शेजवळ (खुला) सातारा. रस्ते विकास महामंडळ, मुंबई 
(शिबिर कार्यालय, पुणे) (बदलीने 
रिक्‍त होणाऱ्या पदी) 


२. वर नमूद तक्त्यातील अनुक्रमांक ३, ५, १४ व १७ येथील पदोन्नत कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य ) 
संवर्गातील अधिकाऱ्यांचे पदस्थापनेचे आदेश यथावकाठडा स्वतंत्रपणे निर्गमित करण्यात येतील. 


३. वर नमूद कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) यांची सदर पदोन्नती व पदस्थापना पुढे नमूद केलेल्या 
बाबींच्या अधीन राहून तात्पुरत्या स्वरुपात करण्यात येत आहे : 

.. सदर पदोन्नती ही मा. सर्वोच्च न्यायालयातील विशेष अनुज्ञा याचिका क्रमांक २८३०६/२०१७ मधील 
अंतिम निर्णयास अधीन राहून तसेच रिट पिटीशन स्टँप नं. १०८७६/२०२१ व रिट पिटीशन स्टँप नं. 
१०८७८/२०२१ मध्ये मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी दि. २५.५.२०२१ रोजी दिलेल्या निर्णयानुसार 
सदर पदोन्नती नमूद रिट याचिकेत होणाऱ्या निर्णयाच्या अधीन राहील. 


॥. मा.उच्च न्यायालयात ज्येष्ठतासूचीसंदर्भात प्रलंबित असलेल्या प्रकरणातील अंतिम निर्णयाच्या अधीन 
राहील. 


॥. सदर पदोन्नती ही निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपाची असल्याने पदोन्नतीच्या परिणामी त्यांना नियमितपणाचा व 
सेवाज्येष्ठतेचा कोणताही हक्क राहणार नाही. 


४. वर नमूद अधिकाऱ्यांना देण्यात आलेली सदर पदोन्नती ही कोणतीही पूर्वसूचना किंवा नोटीस न देता 
रद्द करण्याचा अधिकार शासन राखून ठेवत आहे. 

५. संबंधित अधिकाऱ्यांनी कमीत-कमी पदग्रहण अवधी घेऊन नव्या पदाचा पदभार स्वीकारावा व आपला 
पदग्रहण अहवाल शासनास विनाविलंब सादर करावा. महाराष्ट्र नागरी सेवा (ज्येष्ठतेचे विनियमन) 
नियमावली, २०२१ मधील तरतूदीनुसार पदोन्नतीने नियुक्‍त होणाऱ्या शासकीय कर्मचाऱ्यांने पदोन्नती आदेशा 
निघाल्याच्या दिनांकापासून ३० दिवसांच्या आत पदस्थापनेच्या पदावर रुजू होणे आवश्‍यक आहे. संबंधित 
अधिकारी पदोन्नतीने पदस्थापनेच्या पदावर या आदेशाच्या दिनांकापासून ३० दिवसांच्या विहित मुदतीत रुजू 
न झाल्यास त्यांचा अनुपस्थितीचा कालावधी हा अकार्यदिन (dies non) म्हणून गणला जाईल. संबंधित 
अधिकारी आदेझाच्या दिनांकापासून ३० दिवसांच्या विहित मुदतीत अथवा पूर्व मान्यतेने रुजू होण्यासाठी मंजूर 
केलेल्या वाढीव कालावधीत रूजू न झाल्यास, त्यांना पदोन्नतीत स्वारस्य नाही, असे समजून संबंधित 
अधिकाऱ्यांच्या पदोन्नतीचे आदेश आपोआप रद्द झाल्याचे समजण्यात येतील. 

६. संबधित नियंत्रक अधिकाऱ्यांना कळविण्यात येते की, त्यांनी सदर अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नवीन 
नियुक्तीच्या जागी रूजू होता यावे म्हणून आवश्‍यक ती स्थानिक पर्यायी व्यवस्था करून पदमुक्‍त करावे व 
नवीन नियुक्तीच्या ठिकाणी हजर होण्यास सांगावे. तसेच, विहित कालावधीत संबंधित अधिकारी रुजू न 
झाल्यास, त्याबाबत शासनास त्वरित अवगत करण्यात यावे, जेणेकरुन संबंधितांविरुद्ध शिस्तभंगविषयक 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन आदेश क्रमांकः पदोन्न-११२३/ प्र.क्र.२२०/ सेवा-१ 


कारवाई त्वरित करणे शाक्य होईल. या आदेझान्वये पदोन्नती / पदस्थापना देण्यात येणाऱ्या अधिकाऱ्यांचे, 
म.ना.से. (रजा) नियम, १९८१ मधील नियम-३० (सी) नुसार रजा अर्ज स्वीकारु नये / मंजूर करु नये. 


9. संबंधित अधिकाऱ्यांचे लक्ष महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, १९७९ मधील नियम-२३ HS 
वेधण्यात येत आहे. सदर नियमातील तरतूदी लक्षात घेता, त्यांनी पदस्थापनेत बदल करण्यासाठी कुठल्याही 
स्वरुपाची आवेदने सादर केल्यास ते शिस्तभंगाच्या कारवाईस पात्र ठरतील. 


८. संबंधित नियंत्रक अधिकाऱ्यांना कळविण्यात येते की, सदर अधिकाऱ्यांना पदोन्नतीने पदस्थापनेच्या 
ठिकाणी रुजू होण्यासाठी कोणत्या दिनांकास कार्यमुक्त केळे आणि ते पदस्थापनेच्या ठिकाणी कोणत्या 
दिनांकास हजर झाले, याबाबत शासनास doserl.pwd@maharashtra.gov.in या ई-मेल आयडीवर त्वरित 
अवगत करावे. 


९. संबंधित अधिकाऱ्यांनी पदोन्नतीच्या पदावर पदग्रहण केल्यापासून एक महिन्याच्या आत 
वेतननिश्चितीचा विकल्प द्यावा. वेतननिश्चितीबाबत संबंधित अधिकाऱ्यांनी विहित मुदतीत विकल्प न दिल्यास 
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ मधील नियम क्र. ११ (१) (ए) अनुसार पदोन्नतीचा दिनांक विचारात 
घेवून त्यांची पदोन्नतीच्या पदाची वेतननिश्चिती करण्यात यावी. 


१०. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय दि.१७.१२.२०१६ व दि.१६.०२.२०१८ मधील तरतूदीनुसार, 
संवर्ग नियंत्रण विभाग म्हणून कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) या संवर्गामध्ये समाविष्ट केलेल्या पदांवर 
अधिकाऱ्यांची पदोन्नतीने पदस्थापना या विभागामार्फत करण्यात येत आहे. 


११. संबंधित अधिकाऱ्यांनी नवीन नियुक्तीच्या पदाचा पदभार स्वीकारल्याचा दिनांक शासनास तसेच 
संचालक, माहिती तंत्रज्ञान समन्वय केंद्र, हॉटेल सागर प्लाझा समोर, कँप, पुणे यांना कळवावा. 
१२. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०७२४१५४१४८१५१८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


DATTATRAY 
VASANTRAO KHARKE ८ 


(द. व. खारके ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
२. मा. उपमुख्यमंत्री (गृह) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
३. मा. उपमुख्यमंत्री (वित्त) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
४. अपर मुख्य सचिव, ग्राम विकास व पंचायत राज विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
५. प्रधान सचिव, कृषि, पदुम व मत्स्यव्यवसाय विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
६. उपाध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ मर्यादित, मुंबई. 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन आदेश क्रमांकः पदोन्न-११२३/ प्र.क्र.२२०/ सेवा-१ 


6. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळ, मर्यादित, मुंबई. 

८. कुलगुरु, डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठ, दापोली, जि. रत्नागिरी. 

९. महालेखापाल -१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर, 

१०. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, मुंबई / कोंकण / पुणे / नाशिक / छत्रपती 
संभाजीनगर / नांदेड / अमरावती / नागपूर/ राष्ट्रीय महामार्ग विभाग, नवी मुंबई, 

११. मुख्य अभियंता, प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना, ग्राम विकास विभाग, पुणे, 

१२. मुख्य वास्तुशास्त्रज्ञ, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 

१३. संचालक, माहिती तंत्रज्ञान समन्वय केंद्र, हॉटेल सागर प्लाझा समोर, कॅप पुणे, 

१४. सार्वजनिक बांधकाम विभागातील सर्व अधीक्षक अभियंते, 

१५. सर्व संबंधीत अधिकारी यांना मुख्य अभियंता कार्यालयामार्फत, 

१६. संचालक, उपवने व उद्याने, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 

१७. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई / निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 

१८. सर्व संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी, 

१९. कार्यासन अधिकारी (१२), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

२०. मा. मंत्री, सा.बां. (सार्वजनिक उपक्रम वगळून) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

२१. मा. मंत्री, सा.बां. (सार्वजनिक उपक्रम) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

२२. अपर मुख्य सचिव (सा.बां), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहायक, 

२३. सचिव (रस्ते / बांधकामे), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहायक, 

२४. सर्व सह सचिव / उप सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

२५. अवर सचिव (प्रशा), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

२६. कार्यासन अधिकारी (प्रशा-२ / आस्था-१ / आस्था-३ / सेवा-६ / संगणक कक्ष व रोख शाखा) सार्वजनिक 
बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

२७. निवडनस्ती. 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


